राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय 
महाविद्यालय शोंडा पार्क, कोल्हापूर येथील 
आवारामध्ये बॅडमिंटन कोर्ट,टेबल टेनिस कोर्ट व 
बास्केटबॉल कोर्ट इत्यादी बांधकाम करणे या 
कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीके-२०२४/प्र.क्र. ४२०/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २७ जून, २०२४ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ कोल्हापूर/ 
बॅडमिंटन कोर्ट व टेबल टेनिस/१०९०२/आय-प/२४,दि. २६.०६.२०२४ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय ast 
पार्क, कोल्हापूर, येथील आवारामध्ये बॅडमिंटन कोर्ट,टेबल टेनिस कोर्ट व बास्केटबॉल कोर्ट इत्यादी 
बांधकामच्या कामासाठी रुपये ४,५६,५३,०००/- (रुपये चार कोटी, छप्पन्न लक्ष, ATA So फक्त) 
इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. कामाचे नाव अदांजित किंमत 
4 Construction of Badminton Court/Table Tennis Court/ Basketball | ४,५६,५३,००० 


Court in Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Government 
Medical College Shenda Park, Kolhapur. 


सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 

प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 

महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क्र.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

५) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन 

करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


झासन निर्णय क्रमांकः जीसीके-२०२४/प्र.क्र.४२० /प्रशा-१ 


६) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३- वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५- विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
५३- मोठी बांधकामे (४२१० ००४१) 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२७११५१५२१२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAVA SHETTY 
U D H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
‘AND DRUGS DEPARTMENT, 
2. 


JAYA 
5-ता४ जाणा 
(सुधीर जया शोट्टी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
५. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर 
६. अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय शोंडा पार्क, कोल्हापूर, 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 
८. निवडनस्ती (प्रहञा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


